प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतर्गत सन २०१३-९४ 
ते सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय 
मंजुरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना उर्वरित 
/स्पिलओव्हरची (Spillover) रक्‍कम सन २०२३- 
२४ मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चोक, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-९ 
दिनांक : २२ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०१०/०८/प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३. 


शासन निर्णय : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत सन २०१३-१४ ते सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या खालील 
तक्त्यातील जिल्हास्तरीय कामांना सन २०२३-२४ या वर्षासाठी स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
एकूण रुपये ३४४२.५५ लक्ष (अक्षरी रुपये चोतीस कोटी बेचाळीस लक्ष पंचावन्न हजार फक्त) 
इतकी रक्‍कम संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


येत आहे. (रुपये लक्षात) 
अ.क्र./ प्रशासकिय | पुर्वी वितरीत तं 
कामे निधी करावयाची 
जिल्हा मान्यता निधी 
रक्‍कम 
२ 3 % ष्‌ 
सन २०१३-९४ 
श्री क्षेत्र बेझे (शि वी व 
१) नाशिक चक्रतीर्थ विष्णू मंदिर) ता. 
त्र्यंबकेश्‍वर जि.नाशिक. 
नदीवरी घाट बांधणे २०.०० 
२ पाणीपुरवठा सोय १५.०० 
3 संरक्षक भित | २५.०० pee ania 
% विजेचे हायमास्ठ खांब १०.०० 
- १० प्रसाधनगृह / १० स्नानगृह कका 
बांधणे 
एकूण | 00,00 ८७.५० B.Qw 
THU सन २०१३-१४ | 00.00 ८७.५० ४.२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


अ.क्र./ वात प्रशासकिय । पुर्वी वितरीत कळक 
जिल्हा डि मान्यता निधी ae 
रक्‍कम 
१ २ 3 w ष्‌ 
सन २०१४-१५ 
गोंदेडा येथे राष्ट्रसंत qa 
१) चंद्रपूर । महाराज, गोंदेडा गुंफा येथील 
बिकास कामे. 
g भक्तनिवास इमारत बांधकाम ३४८.८२ 
२ कुंपण भिंतीचे बांधकाम ३६.०३ 
३ अंतर्गत विद्युतीकरण ५% १७.४१ 
डू पाणीपुरवठयाची व्यवस्था करणे १७.४१ २८५.०० ५३.३३ 
७५% 
ण बगीचाची व्यवस्था करणे १५.०० 
द । जमीनीचे सपाटीकरण करणे | ५.०० 
७ कस्मिक खर्च ४ % २.२० 
एकूण | ४४१.८७ | २८५.०० ५२:३३ 
एकूण सन २०१४-१५ | VVC २८५.०० ५३.३३ 
अ.क्र./ वं प्रशासकिय । पुर्वी वितरीत यां 
जिल्हा oi मान्यता निधी aaa 
रक्‍कम 
१ २ 3 w & 
सन २०१५-१६ 
arent | IN © alas 
जामगे येथील विकास कामे 
A) Repairs to well २.२५ 
g Paver Block २५.१६ 
र Kerbing १.५९ 
3 Pathway ३.७२ 
4 Toilet ६.९० 
& Bridge १५.०० 
द Gutter १७८.८० 
७ Stall & Shopping १०.३५ 
C Garden १.०५ ४९४.५९. १७.०० 
९ Welcome Arches (१) १०,०० 
१० Water Supply line RR 
११ Water storage Tank ५.०० 
१२ Const. बागात for १.४९ 
Ganesh Mandir 
१३ Retaining wall A १०३.६५ 
शड भक्त निवास बांधणे, 5 
मंदिरामागील हॉलची दुरुस्ती ae 


पृष्ठ २९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


करणे, मंदिराम पोकळ्य 
जागेत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 
Qu Railling 2.04 
१६ Gantry Board Excavation, 
bed concrete, C.C. bed १०.०० 
block 
सन 2015-16 | 0.00 | 
१७ Electrification (External) ७.०२ 
श्ट Contingency at 4% २०.२६ 
१९ Architectural fee 2% १०,१९८ 
एकूण  ५४४.५९ | ४९४.५९ १७.०० 
चिमूर येथे श्रीहरी ब 
२) चंद्रपूर | देवस्थान तलावाचे सोंदर्यीकरण 
टप्पा-२ 
र काँक्रोट पाथवे ९५.०५ 
२ रेलिंग १२.९१ 
बोटींगकरो बांधावयाचा 
3 : ४२.५० 
आयलंड : 
v रब्बल पिचींग ४३.८१ NN ae 
वि पी.डी.वर्क बांधकाम १६.५० 
द Tasha वेस्ट विअर २७५.०० 
७ २ -- आकस्मिक ख ९.७३ 
एकूण | ४९६.५० | ३४८.२५ ५०.४० 
गोंदेडा येथे राष्ट्रसंत aa 
३) चंद्रपूर । महाराज, गोंदेडा गुंफा येथील 
विकास कामे. 
१ भक्त निवास इमारत बांधकाम | ३४८.८२ 
२ कुपंन भिंतीचे बांधकाम ५६.०३ 
प अंतर्गत विद्युतीकरण (३१.२४ व 
मूळ मान्यता) 
ह पाणीपुरबठयाची व्यवस्था करणे लता ३०.०० १४६.८३ 
(३४.८२ मूळ मान्यता) 
वि बगीचाची व्यवस्था करणे १५.०० 
द । जमीनीचे सपाटीकरण AT] ७५.०० 
७ कस्मिक खर्च ४ % २.२० 
एकूण | ४६१.८७ ३०.०० १४६.८३ 
पोथरा मुर्शदपुर श्री HII 
४) बीड | देवी मंदिर येथे जोडरस्ता १२०.३६ १०७.२७ VO 
बांधण्याबाबत, 


पृष्ठ २९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


धाराशिव येथील हनुमान बोबले 
५) धाराशिव । हनुमान रस्ता ते धाराशिव जैन | ४०.०० ३२.०० २.७२ 
लेणी रस्ता सुधारणा करणे 
एकूण सन २०१५-१६  १६६३.३२ | ९०१२.१९ २२१.३९ 
त 
अ.क्र./ प्रशासकिय | पुर्वी वितरीत कळ त 
कामे निधी करावयाची 
जिल्हा मान्यता निधी 
रक्‍कम 
१ र 3 वढ ष्‌ 
सन २०१६-१७ 
खामगाव नगर परिषद 
७ बुलढाणा हद्दीतील जनुना तलाव परिसर 
$ विकास व बगीचाचे 
सौंदर्यीकरण 
Fencing, barr gates, road 
/pathway development, 
parking jogging तवर 
Q garding, theater, food २५८.०७ 
plaza, toilet block, resting 
huts etc. (बाब H.8 विवाह 
हाल वगळून) 
र View point development १५.०० 
8 Children play equipments ८.५० 
डु Development of jungle 2०० 
adventure area 
Statues of wild animals in २ २ 
ष्‌ children play area and ५.०० ०७.५२ ५०.१५ 
picnic area 
द्‌ Fountain in garden area २.५० 
७ Landscape furniture ५.०० 
क Fire fighting equipment २.५० 
Drinking water fountains 
for different areas as per १.५० 
design 
९ Electrification 11% ३३.६६ 
20 Plumbing & Sanitation ९.९८ 
3% 
११९ Contigencies 2% ६.९२ 
एकूण ३५५.०३ २०७.५२ ५०.१५ 
चंद्रपूर य चिमूर 
२) चंद्रपूर तालुक्‍यातील आंबोली येथील 
) चद्रपूर - तुकडोजी महाराज 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
येथील विकास कामे 
सभागृह इम बांधकाम १७६.०९ २ २९.६२ 
ी १६७.१२ २९.६२ 
3 स्वयंपाक गृह इम १४.१३ 


पृष्ठ २९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


बांधकाम 
बागबगीच्य बांधकाम 
ष्‌ १०.०० 
करणे 
ं FIs रस्ताचे 
द री बांधकाम १७.०० 
बांधकाम 
७ ंतर्गत विद्युतीकरण करणे २०.९२ 
पाणीपुरबठयाची व्यवस्था 
८ ी 
aan ९.५१ 
९ ।आकस्मिकखर्ची | ८.६० 
एकूण | २५४.२५ | ९६७.९२ २९.६२ 
णी (घाट) ता.जि.बीड येथ 
३) बीड । रानुबाई देवी देवस्थान येथे 
पर्यटन विकास कामे करणे 
रव पी.सी.रोड करणे (जोडरस्ता) २३.५५ 
२ परिसर सुधारणा करणे १०.०० तर Bay 
3 सभामंडप बांधकाम करणे २५.०० * । 
डू जोडरस्ता करणे ५७.०० 
WHT] ११५.५५ | ७९.१९ १२.३८ 
'एकूण सन २०१६-१७ | ७२४.८३ | ४५३.७५ ९२.१५ 
अ.क्र./ प्रशासकिय | पुर्वी वितरीत न 
जिल्हा कामे मान्यता निधी करावयाची 
रक्‍कम 
g २ ३ % ष्‌ 
सन २०१७-१८ 
१) रायगड jaa समुद्र किनाऱ्यावर 
वा । ड. 
अलिबाग | सार्वजनिक शौचालय बांधणे ६ र i“ 
२) रायगड | रायगड यातील विकास 
अलिबाग ।कामे 
आक्षी येथे बंदिस्त गटार लाईन 
: दि १९.९८ १५.९९ १.३५ 
तयार करणे 
२ आक्षी समुद्र किनाऱ्यावर 
सार्वजनिक शोचालय बांधणे oe 3. Ne 
'एकूण| ३९.९६ ३१.९८ २.७१ 
Rest (शनिमंदिर) येथे 
भक्तनिवास, सभागृह व ‘ २ 
नाशिक र ; डॅड. 
३) नाशिक स्वच्छतागृह इ.चे बांधकाम | 60 ह i 
करणे. ता.चांदवड, जि.नाशिक 
४) नाशिक । नांदुर शिंगोटे ता. सिन्नर जि. 


पृष्ठ २९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


नाशिक पुरातन रेणुकाम 
मंदिर 
4 Multipurpose Hall ४६.८० 
र Pathway & Jogging Track ७५.०० 
3 Central Landscaping Area ७५.०० 
Xv Green Gym १०,०० 
ष्‌ Boundary Wall १४.८८ 
द्‌ Parking 8.34 
७ Entrance Gate ५.०० 
८ Benches ४.९५ 
९ Retaining Wall २०.२५ ere 20,08 
१० street Light १८.८४ 
Inteernal & External ११.२० 
Electrical Installation ४% 
कनक 
११ व Suply & Sanitation Boe 
१२ Achitectural 3% ८.४० 
१३ Add for GST १८% ५०.४१ 
शड Add for Contengencies ४ 92.20 
% 
एकूण  ३६९.६८ ३४०.०० १०.०९ 
प) पाथर्डी नगरपरिषद पाथर्डी, 
अहमदनगर = | शासनाच्या पर्यटन परिसर 
विकास योजनेअंतर्गत पाथर्डी 
नगरपरिषद हद्दीतील रामगिरी 
बाबत टेकडी परिसर 
सुशोभीकरण करणेबाबत. 
4 Proposed Beautification at 
Ramgiri hill at pathardi for | ४४९.२३ ७०.० 
pathardi M.C. Pathardi 
र Add Estimation charges 
ळर ८.०८ ८.०८ 
१८०% 
3 Add Supervision charges १५.७२ १५.७२ १३६.१६ 
२.५० % 
Xv Add ¥% Contingency १७.९६ | ९७ | 
charges 
छु Add १% Insurance of ¥.¥e १.२० 
contract work 
एकूण  ४९५.४८ ९८.०० १३६.९६ 
६) मौजे वसुजळगाव (निपाण 
अहमदनगर | जळगाव) ता. पाथर्डी येथील 


पृष्ठ २९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


बसवेश्वर (महादेव) मंदिर 


परिसर विकास कामे 


सभामंडप बांधकाम करणे 


१७.१५ 


घाट विकसित करणे 


20,00 


अंतर्गत रस्ते विकसित करणे 


२०.०० 


XK | cu] 2] wo 


प्रवेशव्दार बांधकाम करणे 


20,00 


४२.५७ 


११.४९ 


एकूण 


७७.१५ 


४३.५७ 


१९.४१ 


७) धुळे 


शिरपूर १ सि.स. सव 
नं.२४६२/अ च्या जागेवर 
वरच्या गावातील बालाजी 
मंदिराच्या पर्यटकांसाठी माहिती 
केंद्र ब अभ्यागत केंद्राचे 
बांधकाम 


२७.२६ 


२७.०० 


०.२६ 


एकूण 


२७.२६ 


२७.०० 


०.२६ 


८) जळगाव 


यावल गुळ मध्यम प्रकल्पाचा 
पर्यटनांतर्गत विकास 
करणेबाबत. 


गुळ मध्यम प्रकल्पाचे मुख्य 
प्रवेशव्दार तयार करणे 


पर्यटनाच्या दृष्टीने उद् 
उभारणी करणे 


aq ओषधी वनस्पती उद्यान 
तयार करणे 


पचीत फलोद्यान तयार करणे 


Tat बाबू उद्यान तयार करणे 


पचोत अशोक वन, गोंदवन, 
रामायण वन, त्रिफळा वन, राशी 
वन, खिस्ती वन इ. तयार करणे 


फेनसिंगच्या आतील बाजुने 
गोल्डन बांबुची लागवड करणे 


उद्यान ब उद्यानात उभरल्या 
जाणाऱ्या इतर बाबींच्या 
संरक्षणार्थ २०७ व २०८ कंम्पार्ट 
सभोवती पायास दगडी 
बांधकामात पाया बांधुन 
साखळी कुम्पणची उभारणी 
करणे 


१८६.१२ 


पाण्याची टाको बांधणे 


२०.५६ 


कुपनलिका घेणे 


१३.६४ 


११९ 


स्वच्छतागृह बांधकाम 


११.३४ 


aR 


पमेंटची बाके ब इतर बैठव 


६.०० 


२०.०० 


७६.७२ 


पृष्ठ २९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


व्यवस्था 
१३ लहान मुलांसाठी विविध : 
खेळण्याची उभारणे uae 
aX सुरक्षा रक्षकाचे (तिकोट घर) वडी 
तयार करणे 
एकूण | २५५.६६ | ३०.०० ७६.७२ 
९) म Mart ता. पाथडी 
अहमदनगर | येथील विर हनुमान मंदिर 
परिसर विकास कामे 
g सभामंडप व भोजनगृह 
बांधकाम करणे | के 
२ उंचाव पाण्य व ene ५४.५७ १५.१५ 
बांधणे र 
3 Fae Ted Talat करणे १७.८७ 
एकूण | ९९.१५ ५४.५७ १५.१५ 
१०) श्री रुख्मीणी विदर्भ पोठ, तरोडा 
अमरावती । रोड, कोंडण्यपूर येथील विकास 
कामे 
g सत्संग सभागृह २४०.०० 
२ पुरुषां करीता प्रसाधन गृह ३५.०० 
डु महिलां करीता प्रसाधन गृह ३५.०० 
v ओव्हर हेड बॉटर टॅक (पाईप ७०.०० १३९.४० 
९०,०० 
लाईनसह) 
ष्‌ उद्यान (बगीचा) मुलांसाठी | ८ ०७ 
खेळणीसह 
एकूण | ४६०.०० 40,00 R88. vo 
११) बुलढाणा | शारंगधर ब प्राचीन मंदिर, 
मेहकर येथील विकास कामे 
कोळ १६.४५ । ८.२३ २.७९ 
एकूण | १६.४५ ८.२३ २.७९ 
१२) पाथ्रड देवी, ता.दारव्हा, 
यवतमाळ । जि.यबतमाळ येथील पर्यटन 
स्थळाचा विकास करणे 
१ बहुउद्देशिय हॉल २२.४९ 
२ प्रसाधनगृहे ४.४९ डू 
3 मंदिराचे छताचे बांधकाम १४.९९ ट्ट ae 
डु संरक्षक भित ३५.०० 


पृष्ठ २९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


षण पेव्हिंग ब्लॉक ३१.३५ 
& वाहनतळ २.७५ 
७ जमिन सपाटीकरण २४.९९ 
८ मुलांसाठी खेळण्याचे साधने ९.५० 
९ स्वयंपाकगृह २५.६८ 
१० गेट, बॅरिकेडस्‌ व फॅब्रिकेशन ९.५० 
११ वद्युतीकरण ११% १९.८८ 
१२ प्लंबिगचे काम 9.40 % १३.५५ 
१३ आकस्मिकता ३% ५.४२ 
शड सल्लागारफो २% ३.४९ 
एकूण | २२३.०८ | ९६४.०४ २०.०७ 
१३) यवतमाळ | राळेगाव ४ तलाव- 
उद्यान सुशोभिकरणासाठी निधी 
मंजुर करण्याबाबत 
g तलावाचा विकास २८३.१९ 
२ फुड कोर्ट आणि सिटी पाव ८२.८० 
दै प्लंबिंग व याण Fountains २१.९५ म दतत 
4 Electrification २१.९५ 
ष्‌ GST १८ % ७३.७६ 
द्‌ Add ४% Contingencies १६.२९ 
एकूण | ४९९.९६ | ३८९.९८ ३७.३९ 
लिबागणेश (गं). ता.जि.ब 
येथील श्रीक्षेत्र भालचंद्र गणपती 
१४) बीड । मंदिर देवस्थान येथे पर्यटन 
fare अंतर्गत परिसरातील 
विकास कामे 
g परिसर सुधारणा करणे २५.०० 
२ संरक्षण भिंती बांधणे ३०.०० 
: सभामंडप बांधकाम करणे ae re a 
(247) 
मंदिर परिसरात पिण्याच्या 
डू पाण्याची सुविधा ८.६० 
पाण्याची सुविधा करणे 
एकूण | १४३.६० | ८४.३० २०.१६ 
१५) चंद्रपूर । चिमूर बालाजी मंदिर देवस्थान 
१ सभामंडप बांधकाम 
१) मंदिराकडे जाणारी १६७.९० 
बाट, मुख्य प्रवेशव्दार 5 
२ बद्युतीकरण (अंतर्गत बाह्य) es Na 
१) टप्पा- १ १८% ६९.३५ 
२) टप्पा- २ १८% ३०.२२ 


पृष्ठ २९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


३) टप्पा- ३ १८% ७१.५१ 
३ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
१) टप्पा-₹ ८% २३.५० 
२) टप्पा-२ ८% १३.९३ 
२) टप्पा-२ ८% २२.९७ 
डु मंदिर परिसरामध्ये बगीच्या, 
फाउंटेन, जमिन सपाटीकरण २६.५० 
करणे 
ण कस्मिकता ४ % १७.८३ 
एकूण  ४६३.७१९ १६०.०० १०३.२६ 
१६) वः श्री लक्ष्मीनारायण मुरली 
आणि आबाजी महाराज 
देवस्थान संस्थान सोनेगांव 
(STS), ता. देवळी, जि. वर्धा 
येथील विकास कामे. 
8 Multiporpose hall २१३.९१ 
२ Toilet Block १९.७७ 
3 hways & Landscaping २४.४९ 
1 Electrification ९% २३.२२ २५०.०० १६.४१ 
ष्‌ Add ३% contingencies 6.88 
द Add 3% Architects pe 
charges 
एकूण | २९८.९८ | २५०.०० १६.४९ 
१७) वश वशक्‍ती अंबिका भक्तीधाम 
संस्थान, मोजा-बोपापूर 
(वाणी)ता. देवळी, जि. वर्धा या 
पर्यटनस्थळाचा विकास 
करण्यासाठी 
g Bhakt Niwas १२२.६१ 
र Dinning & Kitchen ७२.९४ 
3 Parking, pathways & 2 
ae : soe 2 2 
4 Electrification २८.९५ mee oe 
ष्‌ Add ४% Contingencies १०.४७ 
द Add ४% Architects 20.19 
Charges 
WHT | 22.198 | २१३.०० २३.७१ 
एकूण सन २०१७-१८ | ३९२२.१६ | १९६७.६७ ६६८.६० 
अ.क्र./ = प्रशासकिय । पुर्वी वि a 
जिल्हा a मान्यता निधी करावयाची 


पृष्ठ २९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


रक्‍कम 
९ २ 3 4 ष्‌ 
सन २०१८-१९ 
१) नाशिक । श्री क्षेत्र विखाऱ्याचा पहाड 
हनुमंतपाडा (वार्षी) ता. देवळा, 
जि. नाशिक 
‘ Dome type sabha Mandap २३.१६ 
र Toilet Block २८.९४ 
8 Bhakta Niwas २९.६७ 
1.1 Paving block in pemises of 8X 
Temple 
ष्‌ Goshala ३७.०९ 
द्‌ Compound wall १४.०५ 
७ parking Area १.६६ 
८ Land levelling (cutting & a), 
filling ) 
९ Garden Soil : supplying on 
site garden soil well sieved 0.3 
९०% 
१० Preparing instant Lawn- ३.२५ 
Excavating the ground to a 
११ planting small & medium ९९.९४ २३.९८ 
size ornamental / 0,08 
flowering plant 
aR planting large flowering / 
०.१५ 
shady trees 
१२ Preparing flower Bed 
Excavating the ground to ०.३५ 
the 
aw Preparing Edging or 
Border : Excavating the ०.२६ 
ground 
१५ .एस.टी १२% १८.४२ 
१६ ंतर्गत ब बाह्य विद्युतीकरण 
द्र १४.१७ 
११% 
१७ कस्मिकता ४ % दड 
a FATT पाणीपुरवठा ५ % ७.६७ 
एकूण  १९९.८९ ९९.९४ ३३.९८ 
२) नाशिक । चांदोरी ता. निफाड ये 
गोदावरी नदी पात्रातील लगतचे 
हेमाडपथी मंदिरे 
g उद्यान निर्मिती करणे ५०.०० १७५.०० २५.५० 


पृष्ठ २९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


२ तरण तलाव करण ७०.०० 
३ वरी नदीवरील बोटिंग 
७०.०० 
व्यवस्था करणे 
डु TTT नदी काठावरील घाट hes 
बांधकाम करणे 
ष्‌ पर्यटक निवास बांधकाम करणे ५०.०० 
एकूण | २५०.०० | ९७५.०० २५.५० 
३) नाशिक | जगदंबा देवी (भवानी माता) 
खालचे टेंभे ता. बागलाण, जि. 
नाशिक येथील विकास कामे 
पर्यटक निवास बांधणे ९७.७० 
२ शौचालय बांधणे २९.९० ९४.०० २१.६२ 
३ घाट बांधणे ३०.०० 
एकूण  १५७.६० ९४.०० २१.६२ 
४) नाशिक क्षेत्र भिमाशंकर मा. बागलाण, 
जि. नाशिक येथील विकास 
कामे 
पर्यटन निवास बांधणे 
२ जलतरण तलाव बांधणे 
3 शौचालय २२७.९० १६०.०० २३.०८ 
v घाट बांधणे भाग-अ 
ष्‌ घाट बांधणे भाग-अ 
एकूण | २२७.९० | १६०.०० २३.०८ 
५) नाशिक । पीर बाबा दर्गा, Hee ता. 
बागलाण, जि. नाशिक येथील 
विकास कामे 
१ पीर बाबा दर्गा, HHS परिसरात न 
पर्यटन शेड बांधणे ae 
२ एस.टी शुल्क १२% २.६ 
3 णखनिज रक्‍कम ०.१७ १७.४८ २.५४ 
डु प्रयोग शाळा साम ४ 0.0% 
ष्‌ ।कॉन्टीजन्सीचाजस | 0.२४ 
द एस. RLU. चाजस 0.2% 
'एकूण | २४.९७ १७.४८ २.५४ 
श्री क्षेत्र महादेव मंदिर लखमापूर 
६) नाशिक येथील विकास कामे 
ी मंदिर परिसरात वाहनतळ wee 
बांधणे 20,00 २.४० 
2 .एस.टी 12% ३.१६ 


पृष्ठ २९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


3 णखनिज रक्‍कम 0,0¥ 
4 प्रयोग शाळा साम १ ०.००६ 
एकूण ३०.०० २०.०० २.४० 
७) नाशिक । श्री a लोण माता 
सुभाषनगर ता. निफाड येथील 
विकास कामे 
१ अन्नछत्र प्रसादालय उभारणे / oe 
बांधणे । 
२ गजेबो/ उंच मनोरा करणे ५५.०० 
३ मुख्य प्रवेशव्दाराचे बांधकाम स 
करणे । 
शध पॅम्पी थेटर (संगोत कारंजा) 
४१.८७ : 
उभारणे ६७.५० २८.४९ 
ष्‌ प्रवासी निवारा शेड तसेच ओटे are 
बांधणे * 
द्‌ पर्यटकांसाठी वाहनतळ बांधणे ७५.०६ 
७ ld जोड रस्ता डांबरौकरण 
१०१.७८ 
करणे 
८ -- घनकचरा रक्‍कम १३.९३ 
एकूण | ३५१.३२ २६७."५० २८.४९ 
८) सां म बलवडी (भा), ता. 
खानापूर जि. सांगली येथील 
क्रांती स्मृतिभबन या पर्यटन 
स्थळांची सुधारणा करणे 
१ A f Buildi ae 
rea | रभ uilding ५२.३४ 
construction 
R Internal Elecrticfication 22 2 
a शि ७.७५ 
0 cost of building 
3 Transformer and HT/LT 
; 20,00 
Line 
1.1 Solar System ५.०० 
ष्‌ Street Light ४.५० 
द्‌ Water Pump २.०० २७४.७७ ७६.४२ 
७ Fire Extinguisher ०.५० 
C Water Furirfier & Cooler २.०० 
९ Handicap Ramp ०.५० 
१० Internal road & parking १९.२० 
११ Architects Fee 3 % of cost 
om ७.५७ 
of Building proper 
RR oP T | १८ % of cost of ४५.४२ 
building proper 


पृष्ठ २९ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


१२ Add for green building २५.२३ 
concept १० % 
og compound wall १७.७८ 
ay Centage charges १५ % ६२.९७ 
१६ Contengency ¥ % १६.७९ 
एकूण | ४९९.५५ | २७४.७७ | ७६.४२ 
एकूण सन २०१८-१९, १७४१.२३ | ११०८.६९ २१५.०३ 
अ.क्र./ ee प्रशासकिय । पुर्वी वितरीत oe 
जिल्हा = मान्यता निधी 24 
रक्‍कम 
१ २ 3 w & 
सन २०१९-२० 
१) पालघर । मोखाडा तालुका, जि. पालघर 
येथील विकास कामे 
र बॉलब्रिज येथोल उजव्या बाजूस : 
घाट बांधणे “3 
२ बॉलब्रिज येथील डाव्या बाजूस : 
घाट बांधणे क्त 
3 बॉलब्रिज परिसरात पायऱ्या, 
रेलिंग कठडे बांधणे व पेव्हर २५ 
ब्लॉक बसवून सुधारणा करणे. ad ४५.९० 
डु बॉलब्रिज परिसरात भांग्यादेव व 
येथे परिसर सुधारणा A 
सु 
षण पाथर्डी ते देवबांध रस्त्यावर डू 
संरक्षक भिंत बांधणे र 
द देवबांध ते शी रस्त्यावर र 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे a 
एकूण | १५०.०० १५.०० ४५.९० 
सटाणा ता. बागलाण भाक्षी रोड 
येथील स.नं.६७/१ (क) मधील 
२) नाशिक । नियोजीत दादासाहेब रावल | 34.00 २७.५० २.५५ 
स्मृती उद्यान विकसित करणे, 
बहुउद्देशिय हॉल बांधकाम 
भाक्षी रोड येथील साई बाबा १३.५० 
३) नाशिक मंदिर सभागृहाचे बांधकाम oe ioe 
बागलाण (सटाणा) 
इ) साशिर्के तालुक्‍यातील कामे 
: शिवमंदिर, तांदुळवाडी येथे दा dass हार 
पर्यटक सुशोभिकरण करणे 


पृष्ठ २९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


हनुमान मंदिर मळगांव भामे 
येथे पर्यटक शेड बांधणे 


20,00 


श्री राम मंदिर IA येथे शेड व 
पेव्हर ब्लॉक 


१७.०० 


एकूण 


३५.०० 


20,00 


८.५० 


५) नाशिक 


ठेंगोडा ता. बागलाण विडठल 
मंदिर आवारात सभामंडप 
बांधकाम 


२५.०० 


२.५० 


७.६५ 


६) नाशिक 


eq येथे खंडेराव महाराज 
मंदिर परिसरा सावर्ड सभामंडप 


१७.०० 


१२.५० 


०.८५ 


७) नाशिक 


संत मगोरबाबा मंदिर, 
चोंधाणे, ता.बागलाण, जि. 
नाशिक 


भोजनगृह व परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


४४.५५ 


पार्कांग शेड 


७.७३ 


पिण्याच्या पाण्य व 


७.४९ 


२८.४२ 


१०.६५ 


एकूण 


५९.७७ 


२८.४२ 


१०.६५ 


८) यवतमाळ 


म fet येथील पय 
विकास कामे ता. उमरखेड 
येथील विकास कामे. 


पंतर्गत रस्ता बांधकाम 


Yo,oo 


नॅडस्केपींग व TMS 


20,00 


संरक्षक भित बांधणे 


20,00 


२४.४८ 


एकूण 


&०,०० 


८.०० 


RWC 


8) 
छ.संभाजीनगर 


धुपखेडा (धुपगांव) साईबाब 
मंदिर, ता. पैठण, जि. 
छ.संभाजीनगर येथील विकास 
कामे 


पाईंबाबा मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे (सभागृह 
बांधकाम, Welt, स्वच्छतागृह, 
किचन रोड, स्टोअर रुम, 
कम्पाउंड वॉल, सिमेंट रस्ता इ.) 


200,00 


७५.०० 


४२.५० 


पाईबाबा मंदिर धुपखेडा 
(धुपगांव) ता. पैठण येथे 
येलगंगा येथे स्नानगृह, नदीवर 
घाट, PUSS वॉल इ. 


300,00 


७५.०० 


७६.५० 


पृष्ठ २९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


एकूण 


400,00 


240,00 


888.00 


१०) 
छ.संभाजीनगर 


धुपखेडा (धुपगांव) साईबाब 
मंदिर, ता. पैठण, जि. 
छ.संभाजीनगर येथील विकास 
कामे 


ळी ते साईबाबा मंदिर रस्ता 
ग्रा.मा.२२ किमी ०/०० ते ४/०० 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण 
करणे (जि.प. मालकीचा रस्ता) 


२००,०० 


७५.०० 


साईबाबा मंदिर परिसर 
जोडरस्ता कौंडगाव ते धुपखेडा 
रस्ता अजिमा-३९ किमी ०/०० 
ते ४/५०० मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे (जि.प. 
मालकोचा रस्ता) 


२००,०० 


७५.०० 


८५.०० 


एकूण 


Yo0,00 


240,00 


C4,00 


११) 
छ.संभाजीनगर 


नगदेश्वर प्राचीन महादेव मंदिर 
गेवराई (बु), ता. पैठण येथे पोच 
रस्ता करणे इजिमा ९० किमी 
०/०० ते४/००, सिमेंट रस्ता 
दुरुस्ती, भोतिक सुविधा निर्माण 
करणे व सुशोभिकरण. 


२००,०० 


७५.०० 


४२.५० 


१२) 
छ.संभाजीनगर 


ळादेवी दाभरुळ ता. पैठण 
येथे विविध भोतिक सुविधा 


निर्माण करणे ब सुशोभिकरण 
करणे 


२००,०० 


७५.०० 


४२.५० 


१३) ब 


श्री क्षेत्र महादेव मंदिर (श्रीकृष्ण 
मंदिर) पाटोदा ता. पाटोदा, 
जि.बीड येथील पर्यटन विकास 
कामे 


जोड रस्ता 


४५.५० 


वाहनतळ 


१४.०० 


संरक्षण भित 


१०.४७ 


XK | a] 2] wo 


पाण्य को व वितरण 


व्यवस्था 


१०.१० 


प्रसादालय 


१९.०६ 


विद्युत व्यवस्था 


१०.२३ 


पुरुषांसाठी भक्तनिवास 


६८.५० 


(९ ७ |. ८८ 


महिलांसाठी भक्‍तनिवास 


६८.५० 


११३.८७ 


४६.७४ 


पृष्ठ २९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


एकूण  २५१.३६ ११३.८७ ४६.७४ 
१४) बीड श्रावस्ती बुध्दविहार, केसापूरी 
कॅम्प, ता. माजलगाव, जि. बीड | ११९.२१ ६७.१० १७.७१ 
येथे बुध्दविहार बांधकाम करणे 
१५) धाराशीव | MH क्षेत्र दत्त मंदिर संस्थान, 
मलकापूर,ता. कळंब, जि. : 
उस्मानाबाद या ठिकाणी dal “0 
निवास बांधणे 
पर्यटक निवास इमारत (तळ es 
मजला) 
२ Po ||| २३.०६ 
3 पाणीपुरबठा व स्वच्छता 
विषयक कामे on 
डु ंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण २१.१७ ३०.०० ८७.०२ 
ण 'सो.सो.टिव्ही [| २.०० 
६ कस्मिकता ४% GRY 
७ ग्रीन बिल्डींग ५% ७.०५ 
८ . एस.टी. १२% 23.33 
९ भाववाढ १०% ५५.४९ 
WHIT] २८५.९७ ३०.०० ८७.०२ 
१६) जालना | AT सिध्देश्वर मंदिर, आष्टी ता. 
परतुर येथील विकास कामे 
१ भक्त निवास बांधकाम २३.०७ 
२ प्रसादालय बांधकाम करणे ३२.९७ 
३ सभामंडप बांधकाम करणे ४०.६५ 
डू पाथवे बांधणे २.४१ 5 
2 20,00 ७४.६४ 
ष्‌ वृक्ष लागवड करणे १.८२ 
त घनकचरा व्यवस्थापन १२.०० 
७ म शादर्शक फलक ५.०० 
८ Wath. ब इतर कर ६२.७९ 
WHIT] १८०.७९ २०.०० U.EY 
१७) जालना | मो.रोहीना, ता.परतुर, जि. 
जालना येथील श्रीक्षेत्र 
मांडवादेबी मंदिर | २०.०० ५.०० ५.१० 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे 
(महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र) 
एकूण सन २०१९-२० | २५९८.०२ ८०३.३९ ६९०. 


पृष्ठ २९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


अ.क्र./ 
जिल्हा 


कामे 


प्रशासकिय 
मान्यता 


व 
करावयाची 
रक्‍कम 


र 


२ 


२ 


ष्‌ 


सन २०२९-२२ 


१) पालघर 


जव्हार ATR विकास 


कामे 


हिरडपाडा धबधब्याकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यावर नामफलक 
बसविणे 


20,00 


८.८० 


वतळी ae परिसरात 
मोठ्या तलावाचे सुशोभिकरण 
करणे, पेव्हर ब्लॉक व रस्त्याचे 
काँक्रोटीकरण करणे. 


200,00 


Yo,oo 


वतळी येथील लहान तलावास 
घाट बांधणे ब तलावातील गाळ 
खोली करणे तसेच 
सुशोभिकरण करणे 


७०.०० 


१८.०० 


३५.०८ 


एकूण 


१७०.०० 


६६.८ 


34.06 


2) नाशिक 


ओढा, येथ णपती मंदिर 
परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे ता. जि. 
नाशिक 


४१४.२२ 


200,00 


१०६.८६ 


३) नाशिक 


पूरी - अंजनेरी ता. त्र्यंबक 
येथे भाविक आणि पर्यटक यांना 
मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देणेबाबत 


२००,०० 


230,00 


२३.८० 


४) नाशिक 


देवडोंगरा दवलेश्वर ता. त्र्यंबक 
येथे भाविक आणि पर्यटक यांना 
मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देणेबाबत 


२००,०० 


230,00 


२३.८० 


५) नाशिक 


नाशिक जिल्हयातील विकास 
कामे 


घारगड (गडगड) किल्ला ता. 
इगतपूरी येथील विकास कामे 


घारगड (गडगड) किल्ला येथे 
गावांतर्गत मोऱ्या बांधणे ता. 
इगतपूरी 


१७.०० 


७.०० 


३.४० 


घारगड (गडगड) किल्ला येथे 


१७.०० 


७.०० 


३.४० 


पृष्ठ २९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


TAA घाट कटिंग करणे, 
ता. इगतपूरी 


घारगड (गडगड) किल्ला येथे 
गावांतर्गत रस्ता काँक्रोटीकरण 
करणे, ता. इगतपूरी 


१७.०० 


७.०० 


३.४० 


घारगड (गडगड) किल्ला येथे 
गावांतर्गत स्त्री / पुरष शौचालय 
बांधणे, ता. इगतपूरी 


१७.०० 


७.०० 


३.४० 


एकूण 


६०.०० 


20,00 


१३.६० 


६) नाशिक 


श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, 
अंदरसुल ता. येवला, जि. 
नाशिक येथे नदी किनारी घाट 
बांधणे, सांस्कृतिक भवन 
बांधणे, पोहोच रस्त्याची 
सुधारणा करणे, प्रवेशद्वार करणे 
व रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
सुशोभिकरण करणे इ. विकास 
कामे 


२४९.९९ 


१५९.९९ 


२०.६० 


७) नाशिक 


पिंपळद मारुती मंदिर ae 
सुधारणा करणे 


300,00 


220,00 


४०.८० 


८) नाशिक 


त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
संरक्षक भिंत वब पार्किंग चे 
बांधकाम करणे 


२५०.०० 


१६५.०० 


२८.९० 


९) नाशिक 


शलार्डमाता मंदिर बेझे ते 
गोदावरी संगम रस्ता तयार 
करणे ता, त्र्यंबकेश्‍वर 


७०.०० 


२२.५० 


५.९५ 


१०) नाशिक 


ऱ्हाळसादेवी, त्र्यंबकेश्वर येथे 


भक्‍त निवास बांधकाम करणे 


१८२३.४० 


११९.२० 


२१.८२ 


१९) नाशिक 


त्र्यंबकेश्वर येथे भाविक आणि 
पर्यटक यांना मुलभूत सुविधा 
उपलब्ध करुन देणेबाबत 


200,00 


230,00 


23.00 


१२) नाशिक 


पिनाकेशश्‍्वर महादेव मंदिर, 
जातेगांब, ता. नांदगाव येथे 
सिमेंट कॉक्रोट रस्ता, बाहनतळ 
ब पाणीपुरवठा इत्यादी कामे 
करणे 


४७५.०० 


९७.०० 


१२९.०२ 


पृष्ठ २९ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


१३) नाशिक 


त्र्यंबकेश्‍वर जि. नाशिक येथे 
संरक्षक भिंत आणि पार्किंगचे 
बांधकाम करणे 


२५०.०० 


१६५.०० 


२८.९० 


१४) नाशिक 


येवला येथे शिवसृष्टी उभारणे, 
ता. येवला, जि. नाशिक 


२९९.४० 


200,00 


208.198 


१५) नंदुरबार 


बाबद लघुतलाव चोपाळे Ae 
विकास कामे 


१ 


बाबद लघुतलाव चोपाळे, जि. 
नंदुरबार येथे पर्यटकांसाठी 
प्रत्यक्षालयाचे बांधकाम करणे 


२४.०० 


७.२० 


५.७१ 


बाबद लघुतलाव चोपाळे, जि. 
नंदुरबार येथे बहुउ्देशिय 
सभागृहाचे बांधकाम करणे 


१०८.२३७ 


३२.५१ 


२५.७९ 


एकूण 


१३२.३७ 


३९.७१ 


३१.५० 


१६) धुळे 


प्र मेहबुब शु! 
बाबा टेकडी येथे अंतर्गत रस्ते 
कॉक्रोटीकरण करणे, पथदिवे 
लावणे, पिण्याच्या पाण्याची 
सोय करणे आणि हजरत अंजन 
शाह बाबा दर्गा येथे ईदगाहच्या 
पटांगणात कॉक्रोटीकरण करणे, 
अंतर्गत रस्ते करणे आणि वॉल 
कंपाऊड करणे. 


220,00 


७४.०० 


४२.८४ 


१८) सां 


a बनाळो, ता. जत येथे 
बनशंकरी मंदिर परिसरात भक्‍त 
निवास बांधणे 


७०.०० 


20,00 


१०.२० 


१९) बुलडाणा 


मोजे पाडळी ता. जि. बुलढाणा 
येथील तुळजाभवानी मंदिर 
येथील विकास कामे 


मंदिर परिसरात शोौचालय 
बांधकाम करणे 


20,00 


६.५० 


१.१९ 


मंदिर परिसरात भक्‍त निवास 
इमारतीचे बांधकाम करणे 


Yo,oo 


२६.०० 


४.७६ 


मंदिर परिसरात ९.०० मो. 
उंचीचे हायमास्ट लॅम्प बसविणे 
७ नंबर 


20,00 


६.५० 


१.१९ 


मंदिर परिसरा पाण्याचे टाकोचे 


१७.०० 


20,00 


१.७० 


पृष्ठ २९ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


बांधकाम करण 


एकूण 


७५.०० 


४९.०० 


6.068 


२०) बुलडाणा 


मोजे जनुना ता. बुलढाणा 
येथील भगवती माता मंदिर 
येथील विकास कामे 


मंदिर परिसरात पाण्याचे टाव 
बांधकाम करणे 


१७.०० 


20,00 


१.७० 


मंदिर परिसरात शोचालय 
बांधकाम करणे 


20,00 


६.५० 


१.१९ 


मंदिर परिसरात भक्तनिवास 
इमारतीचे बांधकाम करणे 


Yo,oo 


२६.०० 


४.७६ 


एकूण 


६१.०० 


४२.५० 


७.६५ 


22) बुलडाणा 


Ast सोयगाव ता. बुलढाणा 
येथील शिव विष्णू मंदिर येथील 
विकास कामे 


मंदिर परिसरात शोचालय 
बांधकाम करणे 


20,00 


६.५० 


१.१९ 


मंदिर परिसरात भक्तनिवास 
इमारतीचे बांधकाम करणे 


७०.०० 


२२.५० 


५.९५ 


मंदिर परिसरात ९.०० मी. 
उंचीचे हायमास्ट लॅम्प बसविणे 
११ नंबर 


१७.०० 


20,00 


१.७० 


एकूण 


७.०० 


४९.०० 


6.08 


22) हिं 


ठे (ना.) ता.जि.हिं 
येथील विकास कामे 


ast नर्सी (ना.) ता.जि.हिं 
भाग क्र०१. येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


७०,०० 


१७.०० 


११.९० 


Ast नर्सी (ना.) ता.जि.हिं 
भाग क्र०१. येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


७०,०० 


१७.०० 


११.९० 


एकूण 


200,00 


30,00 


२३.८० 


२३)चंद्रपूर 


ता. चिमुर श्रीहरी ब 
देवस्थान येथील धर्मशाळा व 
बोटींग हॉल a पार्किंगचे 
बांधकाम करणेबाबत 


४९९.६५ 


240,00 


११८.८८ 


२४) 
छ.संभाजीनगर 


मौजे शिऊर, ता. वैजापूर, जि. 
छ.संभाजीनगर येथे श्री संत 


२५.०० 


५.७८ 


पृष्ठ २९ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


जगनाडे महाराज मंदिर 
परिसरात सामाजिक सभागृह 
बांधकाम व सुशोभिकरण करणे 
२५) जालना | मो. साडेगाव ता. अंबड, जि. 
जालना येथील श्री क्षेत्र राम 
मंदिर देवस्थान येथील परिसरात 
विका स कामे करणे 
१ सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे ५९.९८ 
२ गार्डन व सुशोभिकरण करणे २९-९९ 
३ वाहनतळ बांधकाम करणे २२.९८ 
शध घाट बांधकाम करणे ४०.४९ 
ण भूमीगत नाली बांधकाम करणे | ३४.९४ 
a ५८.०० ७७.८४ 
र्न घनकचरा Bag शेड ब क. 
साहित्य * 
७ संरक्षण भित बांधकाम करणे २४.९८ 
८ पेव्हर ब्लॉक बसविणे २९.९५ 
g स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे २०.९९ 
एकूण | २८६.९५ ५८.०० ७७.८४ 
एकूण सन २०२१-२२ | ४८९१.०८ | २०९३.७० | ९५१.१० 
त 
अ.क्र./ प्रशासकिय | पुर्वी वितरीत ae 
कामे निधी करावयाची 
जिल्हा मान्यता निधी 
रक्‍कम 
g R 3 vw ष्‌ 
सन २०२२-२३ 
जळगाव जिल्ह्यातील विकास 
१) जळगाव शल 
कामे 
Development of Pilgrimage २७.२ 
: at Valzari Tal Chalisgaon a 2a as 
Providing & fixing Paver 
र Block at shree Ganapati ९.९९ १.९९ २.७२ 
Mandir Kargaon 
Construction of sabhagruh 
3 at shree Renuka Mata १४.९९ २.९९ ४.०८ 
Mandir Chalisgaon 
Development of Shree 
y Dhanai Punai Mata Mandir २९.९९ ५.९९ ८.१६ 
Pilgrimage Daregaon Tal 
Chalisgaon 
Tourism Development at 
ण्‌ Girad Premices Tal ४९.९२ ९.९८ १३.५८ 
Bhadgaon 
एकूण | २०४.८९ ४०.९४ ५५.७४ 


पृष्ठ २९ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


२) नंदुरबार 


मोजे पोरापाडा, ता. 
अक्कलकुवा येथील विविध 
कामे 


it सोरापाडा येथे se 
गायकवाड यांच्या घरापासून 
मंदिरापर्यंच्या रस्त्याचे 
कॉक्रोटीकरण करणे. 


७०.०० 


२५.० 


८.५० 


मौजे सोरापाडा येथे मंदिराच्या 
आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


७०.०० 


२५.०० 


८.५० 


एकूण 


200,00 


0,00 


१७.०० 


3) नंदुरबार 


नंदुरबार जिल्ह्य क्राण 
तालुक्‍यातील तोरणमाळ पर्यटन 
स्थळ येथील विविध विकास 
कामे 


२०१.२३ 


७०.६६ 


४४.४२ 


४) कोल्हापुर 


कल्लेश्वर मंदिर परिसरातील 
विकास कामे 


कल्लेश्वर मंदिर परिसरात 
दुकान गाळे व सभागृह बांधणे 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


भक्‍त निवास बांधणे मो कौथळी 
ता शिरोळ 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


कल्लेश्वर मंदिर सुशोभिकरण 
करणे 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


कल्लेश्वर मंदिर परिस 
रस्ते क्रॉक्रोटीकरण करणे 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


कल्लेश्वर मंदिर परिसरातील 
रस्ते क्रॉक्रोटीकरण करणे भाग 
-२ 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


कल्लेश्वर मंदिर परिसरात 
अंडर ग्राऊंड MEH करणे 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


कल्लेश्वर मंदिर सुशोभिकरण 
करणे 


20,00 


20,00 


३.४० 


एकुण 


200,00 


200,00 


8४.०० 


५) कोल्हापूर 


करव क्य महादेव 
मंदिर येथील परिसर विकास 
कामे 


मौजे कणेरी येथील महादेव 
मंदिर परिसर पोहोच सस्ते 
सुधारणा करणे 


९९.९९ 


४९.९९ 


१७.०० 


महादेब मंदिर परिसरात 
वाहनतळ व गटारी करणे 


९९.९९ 


४९.९९ 


१७.०० 


पृष्ठ २९ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


एकूण 


१९९.९८ 


९९.९८ 


8४.०० 


६) कोल्हापूर 


मोजे आळते येथील विकास 
कामे. 


१ 


मोजे आळते येथे रेणुका मंदिर 
ते आळते रामलिंग कडे जाणारा 
रस्ता कॉक्रोटीकरण वब गटर 
विकसित करणे भाग-१ 


९०,०० 


४५.०० 


१५.२० 


मोजे आळते येथे रेणुका मंदिर 
ते आळते रामलिंग कडे जाणारा 
रस्ता कॉक्रोटीेकरण वब गटर 
विकसित करणे भाग-२ 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


पौजे आळते येथे रा.मा. १९२ ते 
बिरदेव मंदिर ते धुळोबा 
देवालयापर्यंत जाणारा सस्ते 
विकसित करणे भाग-१ 


९०,०० 


४५.०० 


१५.२० 


पौजे आळते येथे रा.मा. १९२ ते 
बिरदेव मंदिर ते धुळोबा 
देवालयापर्यंत जाणारा सस्ते 
विकसित करणे भाग-२ 


८०,०० 


Yo,oo 


१३.५० 


मोजे आळते येथे ग्रा.मा. ९६ ते 
रेणुका मंदिरापर्यंत जाणारा रस्ता 
विकसित करणे भाग-१ 


९०,०० 


४५.०० 


१५.२० 


मोजे आळते येथे ग्रा.मा. ९६ ते 
रेणुका मंदिरापर्यंत जाणारा रस्ता 
विकसित करणे भाग-२ 


६५.०० 


३२.५० 


११.०५ 


Ast आळते येथे बिरदेव मंदिर 
व रमजानसो दर्गा कडे जाणारा 
अंतर्गत्‌ रस्ता विकसित करणे 


१७.०० 


७.५० 


२.५५ 


मोजे faecal येथे रा.मा. 
१९२ ते बिरदेव वाडी ते धुळोबा 
देवालयाकडे जाणारा सस्ता 
विकसित करणे. 


२०.०० 


१७.०० 


५.१० 


एकूण 


९०.०० 


२४५.०० 


८३.२० 


७) कोल्हापूर 


मोजे साजणी, ता. हातकंगले 
येथील ऐतिहासिक शाहु 
महाराज तलाव परिसरात 
सुशोभिकरण करणे 


९९.९८ 


१९.९९ 


२७.१९ 


८) बुलढाणा 


पप्तत्रषषींची ७ स्थळे ता. 
मेहकर येथे प्रत्येक ठिकाणी 
सभामंडप बांधकाम करणे व 


पृष्ठ २९ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


इतर आवश्यक कामे. 
विवेकानंद नगर, ता. मेहकर 
पार्किंग २५. २. ४.२ 
: येथे पार्किंग करणे व्य 33 व 
ल mae, ता. मेहकर येथे : र ; 
: सभामंडप बांधकाम करणे गली? wee ae 
वरवंड, ता. मेहकर ता. मेहकर : ढं र 
ae शू. 
व येथे सभामंडप बांधकाम करणे 2 i x 
rat ता. मेहकर येथे ; द ; 
: सभामंडप बांधकाम करणे गोत sane ot 
गामेशश्‍्वर ता. मेहकर येथे द जी : 
82. , ; शू. 
सभामंडप बांधकाम करणे ४ oo 4 
वडाळी ता. मेहकर येथे : : : 
. सभामंडप बांधकाम करणे जक ee ae 
जगदंबा संस्थान मोहना बु.ता. 
७ मेहकर येथे सभामंडप बांधकाम | २५.०० १२.५० ४.२५ 
करणे 
'एकूण | १७५.०० ८७.५० २९.७५ 
श्री. क्षेत्र नबगाव राजुरी ae 
श्री मंगलमूर्ती देवस्थान : ee 
९) बीड ता.जि.बीड येथील पर्यटन | 6“ ae ae 
विषयक कामे 
zo firmer | सिध्देश्वर कॅम्प ता. ओढ 
(ना.) येथील विकास कामे 
१ संरक्षण भिंत बांधकाम बसविणे ८३.०० २४.९० १९.७५ 
२ पेव्हर ब्लॉक बसविणे 40,00 १५.०० ११.९० 
३ सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे ५०.०० १५.०० ११.९० 
एकूण | १९८३.०० ५४.९० VB. 
मोजे तांदुळवाडी,ता. व 
जि.जालना येथील तीर्थक्षेत्र 
११) जालना । मेडिटेशन सेंटर ब तथागत बुद्ध 
धम्मभूमी बुद्ध विहार 
परिसरातील विविध कामे 
१ भक्त निवास बांधकाम करणे ९९.९८ २९.९९ २३.७९ 
: सांस्कृतिक सभागहाचे : : 
2 ना वाचती ९९.९५ ९.९९ ३.७९ 
सिमेंट काँक्रिट रस्ता बांधकाम 
,९७ २९. २३.७ 
३ कणे यण) ९९.९ ९.९९ ३.७९ 
¥ सार्वजनिक  शोचालयाचे | २५.९९ ७.८० ६.१८ 


पृष्ठ २९ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


बांधकाम करण 
ष्‌ ss परिसरात ८५.५२ २५.७५ २०.३२ 
६ a प्रवेशद्वार, SI 6 || जर) १७.८३ 
WHIT) ४८६.३५ | १९४६.०० ११५.७० 
एकूण सन २०२२-२३  २९४४०.५३ | ९३५.०० ५११.८० 
अ.क्र./ व प्रशासकिय । पुर्वी वितरीत वचत 
जिल्हा क मान्यता निधी a 
रक्‍कम 
g २ ३ डु ष्‌ 
सन २०२३-२४ 
१) कोल्हापुर | कोल्हापुर जिल्हयातील कागल 
तालुक्‍यातील मोजे साबडे बुदुक 
येथील विकास कामे 
g मो. Was बुद्रुक येथील 
महालक्ष्मी मंदिर ब गावतलाव : 
परिसरात पालखी मार्गास a 
पेव्हीग ब्लॉक बसविणे 
२ मोजे सावर्डे बुद्रुक येश 
महालक्ष्मी मंदिर ब गावतलाव | २४.९९ 
परिसरात वाहनतळ करणे 
३ मौ. सावर्डे बुदुक येथे २९.९८ २३.७९ 
महालक्ष्मी मंदिर ब गावतलाव : 
परिसरात संरक्षक भिंतीचे ये 
बांधकाम करणे 
डु मो. सावर्डे बुदुक येथ 
महालक्ष्मी मंदिर ब गावतलाव : 
परिसरात ओपन हॉलचे प 
बांधकाम करणे 
एकुण | ९९.९६ २९.९८ २३.७९ 
२) कोल्हापूर | मौजे- सोनाळी, ता.कागल, 
जि.कोल्हापूर येथील विकास 
कामे 
पौ. सोनाळी येथे गावतलाव : 
परिसरात क्रॉकोट रस्ता करणे oe 
२ पौ. सोनाळी येथे गावतलाव द 
परिसरात फूटपाथ करणे = २९.९८ २३.७९ 
३ पौ. सोनाळी येथे गावतलाव शि 
परिसरात वाहनतळ करणे es 
v Ht. सोनाळी येथे गावतलाव | २४.९९ 


पृष्ठ २९ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


परिसर सुशोभिकरण करण 
WRT] ९९.९६ २९.९८ २३.७९ 
३) कोल्हापूर | मोजे मळगे, ता. कागल, जिल्हा 
कोल्हापूर येथील भैरवनाथ 
मंदिर येथील विकास कामे 
g भैरवनाथ मंदिर ते नदी पालख 
C0,00 
मार्ग करणे 
२ परिसर रिटेनिंग बॉल बांधणे ९०.०० ९०.०० ७९.४० 
2 तलाव सुशोभिकरण करणे ८०.०० 
% आर.सी.सी गटर्स बांधणे ५०.०० 
एकूण 300,00 ९०.०० ७९.४० 
'एकूण सन २०२३-२४ | ४९९.९२ | ९४९.९६ १९८.९८ 
एकूण सर्व सन २०१३-१४ ते. १९०२२.९६ | ८८९६.७७ | ३४४२.५५ 
सन २०२३-२४ 
२. अटी व शती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेच्या शासन निर्णय, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१० मधील 
अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात आलेला संपूर्ण 
निधी व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 


३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


४) कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात आल्याचे 
फलक लावण्यात यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आवश्यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंबा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकोर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा- 
प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


पृष्ठ २९ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्बजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावबलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर कामांपैकी जी कामे देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत, अशा 
कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे 
बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती 
संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर 
करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची 
नोंद घेण्यात यावी ब तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे 
निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी 
अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून 
होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पर्यटन 
संचालनालयास व शासनास न चुकता सादर करावीत. 

१२)या शासन निर्णयातील कामांना निधी वितरित करण्यात येत असून संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात 
आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही 
अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर 
उचित कारवाई करण्यात यावी. 


१३)उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यापूर्वी 
आतापर्यंत झालेल्या कामाची तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत खात्री 
केल्यानंतरच निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यात यावा. 


१४) कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व 
कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) १ महिन्याच्या आत 
पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


१५)निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने 
पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावे. 


१६) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३२४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरीय कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन 

पृष्ठ २९ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/ पर्यटन-१ 


अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' a संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी' घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर 
करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर कार्यबाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन 
संचालनालयास व शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


४. प्रमाणित करण्यात येते को, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४०/अर्थ- 
३, दि.१२.०४.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार ब अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून सदर शासन परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात 
आली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०३२२१३११३४११२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1ffedbb0O5fdff34ab6ac1f8319d061483d7d 
35e20f744e25 1360f7920a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


V | T H A | R O KA D F serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C12B6CA 
DCB583D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH 
VITHAL ROKADE 
Date: 2024.03.22 13:21:15 +05'30' 


( संतोष वि. रोकडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४ ४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थापाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई (यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिका-यांकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन 


८0 (७ 6 टी eS ew we 


wo 
° 


2 2k ok 


पृष्ठ २९ पैकी २९ 


